शिवछत्रपती राज्य HIST पुरस्कार सन 
२०२२-२३ घोषित करण्याबाबत..... 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन 
निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१८८/क्रीयुसे-२, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०३ ऑक्टोबर, २०२४ 


वाचा- 

१. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. शिछपु-२०२०/प्र.क्र.९३/क्रीयुसे-२. 
दि. १४ डिसेंबर, २०२२. 

२. शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग शासन निर्णय क्र. शिछपु-२०२०/प्र.क्र.९३/क्रीयुसे-२. 
दि.३१ जानेवारी, २०२३. 

३. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. शिछपु-२०२०/प्र.क्र.९३/क्रीयुसे-२. 
दि.०२ मार्च, २०२३. 

४. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१८८/क्रीयुसे-२ 
दि. २५ जानेवारी, २०२४. 


प्रस्तावना : 

महाराष्ट्र राज्यातील सर्वोत्कृष्ट क्रीडापटूंना शिवछत्रपती राज्य क्रीडा जीवन गौरव पुरस्कार, 
उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक/जिजामाता क्रीडा पुरस्कार, शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (खेळाडू), 
शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (दिव्यांग खेळाडू) व साहसी क्रीडा पुरस्कार या पुरस्कारासाठी 
दिनांक २९/१२/२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सुधारीत नियमावली विहीत करण्यात आलेली 
आहे. त्याआधारे सन २०२२-२३ या वर्षाच्या पुरस्कार्थीची निवड करण्यासाठी दिनांक ९/०२/२०२४ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्यस्तर पुरस्कार निवड समिती गठीत करण्यात आली होती. सदर 
समितीच्या शिफारशी विचारात घेवून सन २०२२-२३ या वर्षाचे पुरस्कार वितरीत करण्यास मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्यातील ज्येष्ठ क्रीडापटू, क्रीडा मार्गदर्शक व क्रीडा क्षेत्राशी संबंधित अशा ज्या 
व्यक्‍तींनी क्रीडा व खेळासाठी आपले सर्वस्व अर्पण करुन महाराष्ट्राच्या क्रीडा जीवनात अतुलनीय असे 
स्थान संपादिळे आहे व ज्यांच्या व्यक्तिमत्वाचा क्रीडा कार्यकर्तुत्वाचा महाराष्ट्राच्या क्रीडा जीवनावर 
संस्मरणीय असा प्रभाव पडला आहे अशा क्रीडा महर्षीचा सन्मान म्हणून शिवछत्रपती राज्य क्रीडा 
जीवन गौरव पुरस्कार देवून गौरव करण्यात येतो. त्यानुसार परिशिष्ट "अ" मध्ये दर्शविलेल्या जेष्ठ 
क्रीडा महर्षीना सन २०२२-२३ या वर्षाचा "शिवछत्रपती राज्य क्रीडा जीवन गौरव पुरस्कार" प्रदान 
करुन सन्मानित करण्यास झासन मान्यता देत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१८८/क्रीयुसे-२, 


२. महाराष्ट्राच्या क्रीडा क्षेत्रामध्ये मार्गदर्शनपर अतुलनीय कामगिरी बजावून खेळाडूंना घडवून राष्ट्रीय 
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सहभागी होण्यास उद्युक्त केले आहे, अशा क्रीडा मार्गदर्शकांचा "उत्कृष्ट क्रीडा 
मार्गदर्शक/जिजामाता पुरस्कार" देवून गौरव करण्यात येतो. त्यानुसार सोबतच्या परिशिष्ट "ब" मध्ये 
दर्शविलेल्या व्यक्‍तींना 2022-23 या वर्षाकरीता उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक/जिजामाता पुरस्कार प्रदान 
करुन सन्मानित करण्यास मान्यता देत आहे. 

३. महाराष्ट्र राज्यातील सर्वोत्कृष्ट पुरुष व महिला खेळाडू तसेच खेळाडूंना शिवछत्रपती राज्य क्रीडा 
पुरस्काराने सन्मानित करण्याच्या दृष्टीने सोबतच्या परिशिष्ट "क" मध्ये दर्शविलेल्या पुरुष व महिला 
खेळाडूंना आणि साहसी उपक्रमातील खेळाडूंना सोबतच्या परिशिष्ट "ड" मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे सन 
२०२२-२३ या वर्षाचे व "शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (खेळाडू)" व “शिवछत्रपती राज्य क्रीडा 
साहसी पुरस्कार” प्रदान करून सन्मानित करण्यास झासन मान्यता देत आहे. 


४. सन २०२२-२३ या वर्षासाठी "शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (दिव्यांग खेळाडू)" “परिशिष्ट- 
इ”मध्ये दर्शविलेल्या पुरुष व महिला दिव्यांग खेळाडू यांना प्रदान करुन सन्मानित करण्यास मान्यता 
देत आहे. 

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४१००३१६०१५६७५२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ASHOK HANMANLU DAMAYYAWAR 
Date: 2024.10.03 15:48:42 +05'30' 


(अशोक ह. दमय्यावार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत - 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३) मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४) प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
) 
) 
) 
) 


६) सर्व विभागीय उपसंचालक, 

७) सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी, 

८) सर्व पुरस्कार सन्मानार्थी (आयुक्‍त, क्रीडा व युवक सेवा यांचेमार्फत) 
९) निवडनस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१८८/क्रीयुसे-२, 


परिशिष्ट-अ 


शिवछत्रपती राज्य क्रीडा जीवन गौरव पुरस्कार सन २०२२-२३ 


वर्ष 


नांव 


2022-23 


श्री प्रदीप श्रीकृष्ण गंधे, मुंबई शहर 


परिशिष्ट-ब 


उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक /जिजामाता पुरस्कार २०२२-२३ 


गट खेळ नांव गट खेळ नांव 
षि जिम्नॅस्टिक्स श्री पवन मुकूंद भोइर, गि कि 11 
ठाणे 
- | eo २ | धनुविद्या श्रीमती शुभांगी रोकडे, 
अहमदनगर. 
3 | past श्री.अनिल सदाशिवराव | 3 ro ee 
घाटे, मुंबई शहर 
४ | दिव्यांग खेळांचे  श्री.राजाराम नारायण ४ | दिव्यांग खेळांचे | 
क्रोडामार्गदर्शाक- | घाग, मुंबई उपनगर क्रीडा 
खेळ-अँक्वेटीक्स मार्गदर्शक 
थेट पुरस्कार-क्रिकेट | श्री.दिनेश जवाहर लाड, थेटपुरस्कार- | श्रीमती सुमा सिद्धार्थ 
मुंबई उपनगर पॅराशर्टींग शिरूर, रायगड 


एकूण-०६ = (पुरूष -०४ व महिला-०२) 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१८८/क्रीयुसे-२, 


परिशिष्ट-क 


शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार सन २०२२-२३(खेळाडू ) 


अ.क्र खेळ महिला पुरुष 
| मैदानी (अऑथलेटिक्स) [og श्री अविनाश मुकुंद साबळे (थेट), 
बीड 
2 | shes = | श्री.दीप रोहीत रामभीया, मुंबई 
शहर. 
३ | बिलियर्डस अँण्ड स्नुकर i. श्री.आदित्य स्नेहल मेहता (थेट), 
मुंबई शहर. 
४ | करम श्रीमती निलम भीमराव घोडके (थेट), श्री.संदीप अशोक दिवे (थेट), 
मुंबई उपनगर. मुंबई शहर. 
श्री.अभिजीत दत्तात्रय त्रिपणकर, 
जळगाव. 
५ | बुध्दीबळ (चेस) i श्री.आदित्य नितीठा मित्तल (थेट), 
मुंबई उपनगर. 
६ | सायकलिंग श्रीमती हुशिकलादुर्गाप्रसादआगाशे, । श्री.प्रतिकसंजयपाटील, कोल्हापूर 
भंडारा. 
७ | तलवारबाजी (HRT) श्रीमती कशीठदिपकभराड, छ. श्री.गिरीठावैभवजकाते, सांगली. 
संभाजीनगर. 
८ | जिम्नॅस्टिक्स Lot श्री.कुणालरामचंद्रकोठेकर, मुंबई 
(अँक्रोबॅटिक्स) उपनगर. 
९ | मल्लखांब १. श्रीमती जान्हवीसुरेडाजाधव (थेट) श्री.अक्षयप्रकाडातरळ, 
मुंबई उपनगर. मुंबई उपनगर. 
२. श्रीमती रुपाली सुनिल गंगावणे (थेट) 
मुंबई उपनगर. 
ति o | नेमबाजी (शूटींग) श्रीमतीरुचिताराजेंद्रविनेरकर, १. श्री.रुद्रांक्ष बाळासाहेब 
पालघर. पाटील (थेट), ठाणे 
२.श्री.शाहू तुषार माने, कोल्हापूर. 
4 १ | स्केटिंग श्रीमती याश्वी शिरीष शाह, मुंबई sh Gee अनिल सुर्वे, पुणे. 
उपनगर. 
१२ | जलतरण -वाटरपोलो 1 -- | श्री. श्रेयस वैद्य, रायगड 
१३ | टेबलटेनिस श्रीमती दिया पराग चितळे, मुंबई Ll 
उपनगर 
१४ । आटयापाटया श्रीमती श्रुती सुरेश कडव, नागपूर श्री.सर्वश रवींद्र मेनन, अमरावती 
१५ | शरीरसौष्ठव 1... _ श्री. सिद्धांत संजय मोरे, छ, 
(बॉडीबिल्डिंग) संभाजीनगर. 
१६ । मुष्ठीयुध्द (बॉक्सिंग) श्रीमती पूनम रामनारायण केथवास, श्री.रेनाल्ड राफेल जोसेफ, पुणे. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१८८/क्रीयुसे-२, 


अकोला 
१७ | Slat श्रीमतीअक्षताआबासोढेकळे, सातारा. Pe 
१८ | ज्युदो १. श्रीमतीअपूर्वामहेशपाटील, Lo 
ठाणे 
१९ | कबड़ी श्रीमती अंकिता अजित जगताप, पुणे. | श्री.पंकज दिपक मोहिते, मुंबई हहर 
२० । खो-खो श्रीमती प्रियंका हनुमंत इंगळे, पुणे. श्री.सुयड विश्वास गरगटे, पुणे. 
२१ | भारोत्तोळन(पावरलिफ्टि श्रीमती अक्षया अजित ]ोडगे, पुणे. श्री.धर्मद्रकुमार यादव, ठाणे 
गो 
२२ | वेटलिफ्टींग श्रीमती कोमल नारायण वाकळे, oo 
अहमदनगर 
२३ | कुस्ती Rafer) श्रीमती नंदिनी बाजीराव साळोखे, =| 
कोल्हापूर 
२४ | BW श्रीमतीकल्याणीअरुणजोशी, पुणे. a. ee 
24 | याटींग Pe श्री.विष्णू सर्वानन (थेट) मुंबई हहर 
२६ | wel श्रीमती वैष्णवी दत्तात्रय पाटील, श्री.श्रीधर श्रीकांत निगडे, कोल्हापूर. 
कोल्हापूर. 
२७ । स्पोर्टस्‌ क्लायबिग श्रीमती श्रेया संजय नानकर, पुणे. श्री.साहिल अष्पाक खान, पुणे. 
२८ | सॉफ्टबॉल श्रीमती नेहा नितीन देशमुख, जळगाव. | श्री.जयेश यशवंतराव मोरे, जळगाव. 
२९ । योगासन श्रीमती पूर्वा शिवराम किनरे, रत्नागिरी श्री.नेतिन तानाजी पवळे, पुणे. 


एकूण = ¥o (महिला - २२व पुरुष -२५) 


परिशिष्ट-ड 


शिवछत्रपती राज्य साहसी क्रीडा पुरस्कार सन २०२२-२३ 


अ.क्र साहस प्रकार नांव 
।१_ | जल श्री.जयंत जयप्रकाश दुबळे, नागपूर 
२  । जमीन श्रीमती कस्तूरी दिपक सावेकर, कोल्हापूर 


एकूण = 02 (पुरूष-०१ महिला-०१) 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१८८/क्रीयुसे-२, 


परिशिष्ट-इ 
शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (दिव्यांग खेळाडू) २०२२-२३ 


पुरुष महिला 
अ.क्र खेळ नाव अ.क्र खेळ नाव 
he जलतरण श्री. अफ्रीद मुख्तार अत्तार, नि अंथलेटिक्स श्रीमती अन्नपूर्णासुनील 
कोल्हापूर कांबळे, कोल्हापूर 
बंडमिटन । श्री.निलेश बाळू गायकवाड, ॥ ot 
छ. संभाजीनगर 
२ इतर खेळ शिक २ इतर खेळ प्रकार - श्रीमती अनिता रामधन 
प्रकार व्हीलचेअर चव्हाण, छ. संभाजीनगर 
तलवारबाजी 
एकूण- ०८ _(महिला-०६पुरूष-०२) ३ थेट पुरस्कार- श्रीमती लताताई परमेश्वर 
बॅडमिंटन उमरेकर, नांदेड. 
४ । थेट पुरस्कार- शुटींग । श्रीमती प्रियेषा शरदराव 
देशमुख 
५ | थेट पुरस्कार- शुटींग श्रीमती नताशा उदय 
जोशी, मुंबईउपनगर. 
६ | थेट पुरस्कार- शुटींग श्रीमती प्रांजली प्रश्नांत 
धुमाळ, सातारा. 


KREKREERERERERERER 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


